MAKOT 


Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 17th March 2016 . 


PRAMU 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६ , २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१- ५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


___ अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१ - ४ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २५२. 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक पुशा-सिआर- ११- कावि -४२-२०१६. – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ९ मे , 
२०१३ रोजी प्रसिध्द झाली . त्यानुसार कोसरी लघुपाटबंधारे तलाव प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यातील जी गांवे बाधित परिमंडळात 
येण्याची शक्यता होती ती गांवे आणि उक्त गावातील धारण जमिनीच्या क्षेत्राला लागू होतील ते विनिर्दीष्ट केलेले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ पोट - कलम ( १ ) अन्वये तरतूद केल्यानुसार जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात दिनांक २५ मार्च, २०१५ ला अधिसूचना प्रसिध्द केली ; 

सदर १३ ( १ ) ची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यास तहसिलदार , आरमोरी यांना मौजा- चव्हेला गावाचे संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयास तसेच चावडीवर 
व त्यांचे कार्यालयात प्रसिध्द करण्यास जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी लेखी कळविले ; 


ना . - एक - १ ( १७९५ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०१६/ फाल्गुन २० -२६ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी त्यांचे अहवालानुसार कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने संबंधित सर्व 
प्रकल्पग्रस्तांना सूचना देवून पुढील कार्यवाही करण्याचे सूचित करण्यात आले . 

त्याअर्थी, आता, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट- कलम ( ३) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे पुढील बाबी जाहीर करीत आहे . 


( अ ) कोसरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पबाधित परिमंडळात समाविष्ट होणा- या क्षेत्राची व्याप्ती . 


प्रकल्पाची बाधा पोहचण्यास संभव असलेले क्षेत्र . 


तालुका 


सरकारी 


अ .क्र . 
( १) 


गावाचे नाव 

(२) 


जिल्हा 
(४) 


(३) 


(५) 
हे . आर 


खाजगी 
(६) 
हे . आर 


वनजमीन 

(७) 
हे . आर 


एकूण क्षेत्र 

(८) 
हे . आर 


मौजा - चव्हेला 


आरमोरी 


गडचिरोली 


१५० 


६१ १० 


१०२ ५५८ 


१६५९१८ 


( ब ) लाभधारक परिमंडळातील क्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे असेल . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


लाभक्षेत्रात अंतर्भूत 
असलेले क्षेत्र . 


( ४) 


हे . आर 


कोसरी 


आरमोरी 


मानापूर 
देलनवाडी 


आरमोरी 
आरमोरी 


गडचिरोली 
गडचिरोली 
गडचिरोली 


१८२ १० 
१८२ ४० 
२५० २० 


एकूण . . 


६१४७० 


( क ) पुनर्वसन करावयाच्या नविन गावठाणातील जागेचा तपशील . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

(२) 


सर्व्हे क्रमांक 

(३) 


एकूण क्षेत्र 

(४) 


(१) 


हे . आर 


मांगदा 


८२ ते ८६ 


२९१ 


विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर असाही निर्देश देत आहे की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा लाभ 
मिळालेल्या परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावाच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास पंचायतीच्या कार्यालयात , तहसिलदार 
आणि जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून गडचिरोली जिल्हाधिका- यांकडून 
प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल . उपरोक्त ( अ ) मध्ये उल्लेखित क्षेत्राची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी , 
गडचिरोली ( पुनर्वसन शाखा ) तसेच प्रकल्प यंत्रणेच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६. 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २५३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : - ( १ ) सहसचिव गृह विभाग , यांचे पत्र क्रं . एमआयएस - १२१५- प्रक्र - २- विशा - ५ गृह विभाग , हैद्राबाद हाऊस नागपूर , दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ . 


( २) अवर सचिव गृह विभाग , क्र . एमआयएस -०११४- प्रक्र -४२६-विशा-५ दिनांक १२ जानेवारी, २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक एमएजी-कार्या- ८ -टे -२ -प .लि .- ४७- २०१६ . 


रद्दबातल 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ व शासनाचे पत्र क्रमांक एमआयएस - १२१५- प्रक्र - २-विशा- ५ , गृह विभाग , शिबीर कार्यालय , हैद्राबाद 
हाऊस , नागपूर दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , जिल्हादंडाधिकारी, चंद्रपूर याद्वारे 
" Chandrapur District Eating Houses Registration Rules, 1969 ” रद्द करीत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना .वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . २५४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक राजस्व- ब - ३ - कावि - १६८ - २०१६ . 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टी . एल . सी . १०७६/ ६३९२३/ म - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ [ १९६६ चा महा. अधि . क्रमांक ४( १ )] याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर 
मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा याद्वारे दिनांक ३- ३- २०१६ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या कुही तालुक्यातील चिचघाट या गावाचे सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील चिचघाट ( पुनर्वसित ) नावानी ओळखण्यात येणा- या गावात रुपांतर 
करीत आहे. 


अनुसूची 
जमिनीचा तपशील 


तालुका 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


पर्यायी गावठाण वसविलेल्या 

गावाचेनाव 
( १) 


(२ ) 


(४) 


हे . आर 


मौदा 


मौदा 


३६५/ १ 
३६६ 


४ ६७ 
१३० 


३६७ 


३६८ 
३६९ 


३७० 


३७१ 


३०९ 


३६१/ १ 
३६२ / १ 


एकूण . . 


१५४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १० - १६ , २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . २५५ . 

क्रमांक राजस्व- ब-३- कावि -१६९-२०१६. – 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी . एल. सी . १०७६ / ६३९२३/ म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ [ १९६६ चा महा. अधि . क्रमांक ४( १)] याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर 
मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा याद्वारे दिनांक ३- ३- २०१६ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील खराडा या गावाचे सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील खराडा ( पुनर्वसित ) नावानी ओळखण्यात येणा- या गावात रुपांतर 
करीत आहे. 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


तालुका 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


पर्यायी गावठाण वसविलेल्या 

गावाचे नाव 


( १ ) 


(२) 


( ४ ) 
हे . आर 


मारोडी 


मौदा 


१७९ 


२४६/ १ 
२४७/ १ 
२४७/ २ 
२४८ 
२४९ / १ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 


१६१ 
३५० 


१७२ 


२५५ 


२५६ 
३२३/ १ 
३२४ 
३२५/ १ 
३२६ / १ 
३२७/ १ 
३२८ / १ 


१६६ 


एकूण . . 


३१२८ 


नागपूर : 
दिनांक ३ मार्च २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


